संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी वलगांव ,तालुका व 
जिल्हा अमरावती येथे मुलभूत सुविधा निर्माण 
करण्यासाठी विकास आराखडा 

निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः : तीक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.६९/का.१४४४ 
हूतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा : 

शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.७७/का.१४४४, दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०१२. 
प्रस्तावना : 

“संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी वलगांव, तालुका व जिल्हा अमरावती” येथे मुलभूत सुविधा 


निर्माण करण्यासाठी शासन निर्णय, दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०१२ अन्वये रु. ३७.८७ कोटीच्या 


विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आलेली असून, सदर कामांसाठी विभागीय आयुक्त, 


अमरावती यांना सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
“संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी वलगांव, तालुका व जिल्हा अमरावती” येथे मुलभूत सुविधा 


निर्माण करण्यासाठीच्या आराखड्यातील कामांसाठी विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांना सन 


२०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये रु.१,२८,१०,००० /- (रुपये एक कोटी seta लाख दहा 


हजार फक्त) निधी वितरित करण्यात येत आहे. या निधीचे उद्दिष्टिनिहाय वाटप खालीलप्रमाणे 


आहे:-- 
मुख्य उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित यापूर्वी वितरित | या शासन निर्णयान्वये वितरित 
लेखाशिर्ष निधी (रुपये) | केलेला निधी | करावयाचा निधी (रुपये) 
५४५२ 0922 | “५३ मोठी बांधकामे” | ३,७१,५०,००० | 0,00 | 00 4,23,00,000 
38422663 | 39 सहायक अनुदाने | ८,५०,००० | 0,00 | ,00 4,490,000 
एकुण ३,८०,००,००० | 0,00 | १,२८,१०,००० 


सदरहू खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र.ओ-१०, मुख्य लेखाशिर्ष ५४५२- पर्यटनावरील 


भांडवली खर्च, ०१- पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (०० (०६) “संत 


गाडगेबाबा निर्वाणभूमी वलगांव, तालुका व जिल्हा अमरावती” तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा 


झासन निर्णय क्रमांकः : तीक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.६९/का.१४४४ 


(५४५२ ०१२२) कार्यक्रम (दत्तमत)” याखाली खर्ची टाकण्यात यावा. “मागणी क्र.ओ-८, मुख्य 


लेखाशिर्ष ३४५२- पर्यटन, ०१- पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (००) (०७ “संत 


गाडगेबाबा निर्वाणभूमी वलगांव, तालुका व जिल्हा अमरावती” तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा 


(३४५२ २८८३) कार्यक्रम (दत्तमत)” याखाली खर्ची टाकण्यात यावा. सदर विकास कामांवरील 


खर्च वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ मध्ये 


दिलेल्या निदेशानूसार करण्यात यावा. 


३. वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल कार्यालयाने 


नोंदविलेल्या खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात यावा. वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपपत्र 


शासनास तात्काळ सादर करावे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४१६/ 


२०२१/व्यय-८, दि.२१ ऑक्टोबर, २०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५"/""/.॥9७॥[॥9.90५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 


२०२२०२०११२२७१२९९१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MILIND RAGHUNATH KULKARNI 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव 


Maa कार्यवाहीसाठी, 
१. विभागीय आयुक्‍त,अमरावती विभाग, अमरावती. 
२. जिल्हाधिकारी ,अमरावती. 


प्रत, 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

५. नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई, 

६. निवड नस्ती, का१४४४ नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


०८ A A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


